जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास 
विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या 
एकुण १३६ अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते 
दि.३१.८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२५/का-७ अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


Sat: १. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, 
दिनांक ५ एप्रिळ, २००३, 

२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ२०१४-प्र.क्र.१५१(दुय्यमनस्ती)/का-७, 
दि.३०.११.२०१५ 

३. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.मबाआ- २०२३/प्र.क्र.२१/ का७-अ , 
दिनांक ६.१०.२०२३, 

४. उपआयुक्त (प्रशासन), महिला व बाळ विकास आयुक्‍्तालय,पुणे यांचे पत्र क्र. 
मबाविआ/आस्था/अस्थायी पदांना मुदतवाढ/0<-१/२०२४/१०५७, दिनांक २०.२.२०२४, 

५. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेवून आकृतीबंध 
शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ५.४.२००३ अन्वये 
मंजूर केलेला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा 
संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.१.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथिल दि.२१.२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल 
विकास विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांपैकी एकही 
पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दिनांक २०.२.२०२४ च्या 
पत्रान्वये प्रमाणित केळे आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या महिळा व बाळ विकास विभागाच्या जिल्हा 
संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील च्या १३६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२५/का-७अ 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा संवर्गातील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या 
संवर्गातील एकुण १३६ अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर पदांची वेतनश्रेणी व मंजूर पदसंख्या सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आलेली आहे. 


२. सदरचा झासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८ /१६ / 
आ.पु.क.,दि.२१.२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१४०३०६१३३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8al1c2a 
01377e25f76a36, postalCode=400032, st=Maharashti 


7 8fe8ffea3c9dd 
ra 


KA R \W A R serialNumber=579FDC49AAEO9A107A14D 18D2E6E7AEC6E608DE79 


CB8407CA0E64638BB98CDBO, cn=SHIVAJI P KARWAR 


Date: 2024.02.29 14:12:06 +05'30' 


(शिवाजी पां.कारवार) 

कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय,पुणे, 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 
महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 
. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 
निवड नस्ती, का-७अ. 


>» ०0८ WwW A -0 


on GG -४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२५/का-७अ 


जिल्हा परिषद मधील महिला व बाल विकास अंतर्गत वर्ग-३ व ४ अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


पदनाम 


स्तर 


वेतनश्रेणी 


मंजूर पदे (३४ RR 


कक्ष अधिकारी 


३८६००-१२२८०० २४ 


वरिष्ठ सहायक (लेखा) 


२५५००-८११०० 38 


कनिष्ठ सहायक 


१९९००-६३२०० ३४ 


शिपाई 


१५०००-४७६०० 3४ 


एकूण 


१३६ 


SHIVAJI P 


KARWAR 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a1c2a78fe8ffea3 
¢9dd01377e25f76a36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=579F DC49AAE09A 107A14D18D2E6E7 AEC6E608 
DE79CB8407CA0E64638BB98CDBO, cn=SHIVAJ| P KARWAR 
Date: 2024.02.29 14:16:21 +05'30' 


(शिवाजी पां.कारवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


